दि. १६ ऑक्टोबर, 2022 रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक 
निवडणुकांसाठी सदर क्षेत्रातील मतदारांना 
मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी अथवा 
दोन तासांची सवलत देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: मतदान २०२२/प्र.क्र.२०६/कामगार-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ - राज्य निवडणूक आयोग यांचे क्रमांक रानिआ/ग्रापंनि-२०२०/प्र.क्र.४/का-८, 
दि.२६/०९/२०२२ व दि.०४/१०/ २०२२ ची पत्रे. 
शासन परिपत्रक- 

आपल्या देशाने लोकशाही पध्दती स्विकारली असून १८ वर्षावरील नोंदणी झालेल्या सर्व 

नागरिकांनी प्रत्येक निवडणुकीमध्ये १०० टक्के मतदान करणे अपेक्षित आहे. ही बाब लक्षात घेता 
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ (भाग-२) मधील नियम १३५ (ब) नुसार मतदानाच्या दिवशी 
सर्वसाधारणपणे मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येते 
किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य ती सवलत देण्यात येते. मात्र गेल्या काही निवडणुकांमध्ये 
असे दिसून आले आहे की, संस्था/ आस्थापना इ. भरपगारी सुट्टी किंवा सवलत देत नाहीत. यामुळे अनेक 
मतदारांना त्यांच्या मतदानापासून वंचित रहावे लागते, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. 
२. राज्य निवडणूक आयोगाने संदर्भाधीन पत्रांन्वये निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे 
दि.१६/१०/२०२२ रोजी सोबतच्या परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 
घेतली जाणार आहे. सदर निवडणुकीमध्ये सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क योग्यरितीने बजावता 
यावा यासाठी खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत:- 

|) निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना मग 
ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी 
मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी. 

ll) सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने 
इत्यादींना लागू राहिल (उदा.खाजगी कंपन्या या मधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, 
निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाटयगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच 
माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, Read इ.) 

॥) अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे 
शक्‍य नसेल तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत 
कमी दोन तासांची सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा 
निवडणूक अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आव्यक राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना 
मतदानासाठी किमान दोन तासांची सवलत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे 
आवश्यक राहिल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२२/प्र.क्र.२०६/कामगार-९ 


IV) वर नमूद केल्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, 
कारखाने, दुकाने इत्यादींच्या मालकांनी/व्यवस्थापनाने वरील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची 
काटेकोरपणे खबरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न 
झाल्याने मतदान करता येणे शाक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुध्द योग्य कारवाई 
करण्यात येईल. 

३. सदर परिपत्रक राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे क्रमांक रानिआ/ग्रापंनि-२०२०/ 
प्र.क्र.४/का.८, दि.२६/०९/२०२२ व दि.०४/१०/२०२२ रोजीच्या पत्रास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

छठ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१०१११७४६४५७७१० असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DADASAHEB oc 
SOPAN KHATAL 
(दादासाहेब सो.खताळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- उपरोक्त परिपत्रक सर्व संबंधित आस्थापनांच्या निदर्शनास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र,नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कामगार आयुक्त, वांद्रे, मुंबई-५१ (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत 
कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 

४. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, वांद्रे, मुंबई (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना 
सुचना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 

५. संचालक, बाष्पके, वांद्रे, मुंबई, (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या 
विनंतीसह अग्रेषित) 

६. आयुक्‍त, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नंदुरबार, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, 
अमरावती, वाशिम, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, महाराष्ट्र राज्य. 

७. जिल्हाधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नंदुरबार, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, 
अमरावती, वाशिम, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, महाराष्ट्र राज्य. 

८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई यांना व्यापक प्रसिध्दी देण्याच्या 
विनंतीसह अग्रेषित. 

९. कामगार विभागातील सर्व कार्यासने 


प्रत माहितीसाठी : 
मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२२/प्र.क्र.२०६/कामगार-९ 


शासन परिपत्रक क्रमांक: मतदान २०२२/प्र.क्र.२०६/कामगार-९, दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०२२. 


परिशिष्ट-१ 
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूका 
तालुक्याचे नाव । ग्रामपंचायतींची संख्या 


१ क्ति र कत्या र ९ 
र fea 
[वकि क्म य 
शलक कक्कि ३ 
sae ae र: 
कणे बहर] 


जव्हार 
वसई 
पालघर 


तलासरी 


वाडा 


अलिबाग 


खालापूर 
पनवेल 


पेण 
माणगांव 
र 
२ रत्नागिरी मंडणगड 
२६ [रत्नागिरी a 
र ee तवी 
२८ i [३ 
र 
४ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


ळ 


बऱ्या 
हाला 
वर 
E 
कः 
: 
दर 
z 
Z 
रः 
र 
र 
२३ [सवड 
9 
रः 
र 


ळ (३ | xv ०2८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२२/प्र.क्र.२०६/कामगार-९ 


३१ | रत्नागिरी लांजा १५ 
रत्नागिरी राजापूर 


४८ [कोल्हापूर a a 


a 
काळ जाहा 
कळल आळ 
क्क 
8 
r 


भिवापूर वाच 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२२/प्र.क्र.२०६/कामगार-९ 


क 


गोदीया 

wort [१ 
& [गोंदीया असनार [२ 
र 
व र 
र 
Z 


र 
कवळ sae 


mm] A] AD] VD 


A) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


